अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील उपसंचालक, 
गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 

नियोजन विभाग 

शासन आदेशा क्रमांकः बदली-१०२३/प्र.क्र.२९/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २५ जानेवारी, २०२४. 
संदर्भ :- १. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये 
पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 
२. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-५७११/प्र.क्र.९२२/का.१४२६, 


दिनांक ११/७/२०११. 


३. महाराष्ट्र शासकीय गट अव गट ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने 
व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसूल विभाग वाटप नियम,२०२१ 


शासन आदेठा:- 


नियोजन विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील 
उपसंचालक, गट-अ या संवर्गातील खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या अधिकारी यांची महाराष्ट्र 
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास 
प्रतिबंध अधिनियम, २००५ चे कलम ४ (४) (दोन) व कळम-६ मधील तरतुदीनुसार आणि नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-५७११/प्र.क्र.९२/का.१४२६, दिनांक ११/७/२०११ मधील तरतुदींनुसार स्तंभ 
क्र. ३ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे बदली करण्यात येत आहे :- 


अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नांव, पदनाम व कार्यालय बदलीने द्यावयाच्या पदस्थापनेचे पदनाम व 
कार्यालय 
(१) (2) (3) 

१. श्री. अ. वि. सुने, उपसंचालक, 
उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, अकोला 
(पदस्थापनेच्या प्रतिक्षेत ) (रिक्‍त पदावर) 

२. श्रीमती सु. अ. आंबरे, उपसंचालक, 
जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, बुलडाणा 
जिल्हा नियोजन समिती, ( Rat पदावर) 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, वाशिम 

३. श्री. दि.गो.दातीर, जिल्हा नियोजन अधिकारी, 
उपसंचालक, जिल्हा नियोजन समिती, 
जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय , जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर 
अहमदनगर (श्री. निलेश भदाणे यांच्या प्रतिनियुक्तीने रिक्‍त 

झालेल्या पदावर) 

४. | atl. a. AY. बुधावले, जिल्हा नियोजन अधिकारी, 

उपसंचालक, जिल्हा नियोजन समिती, 


जिल्हाधिकारी कार्यालय, सिंधुदुर्ग (Rat पदावर) 


शासन आदेठा क्रमांकः बदली-१०२३/प्र.क्र.२९/का.१४२७ 


२. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून 
टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियमानुसार बदली झालेल्या अधिकारी यांनी 
बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा अकार्यदिन 
(Dies Non) म्हणून गणला जाईल. 


३. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम २३ च्या तरतुदी लक्षात घेता, उपरोक्‍त 
अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या बदलीनंतरच्या पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने 
सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील. 


४. या शासन आदेशान्वये उपरोक्त तक्त्यातील अधिकाऱ्यांना या आदेशाच्या दिनांकापासून 
कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. उपरोक्त तक्त्यात नमूद बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी पदभार सोडल्याचा 
तसेच स्विकारल्याचा दिनांक त्वरीत कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग यांना balaso.gaikwad@nic.in 
या ई-मेल पत्त्यावर तसेच संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांना कळवावा. 


प्‌. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन आदेडा 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१२५१२२९१९७४१६ असा आहे. हा शासन आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by PRAKASH BABANRAO GHADGE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=2f90259e87b0960801 edc01f5221 4ff1 b58c7e3c653fb93bef856fb92 
941b9d7, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
B A B A N RA O G H A D G F serialNumber=77E1EBA3AEC9A0675410DB6FA1A645387767189322F02B94 
733DEF91397C59A0, cn=PRAKASH BABANRAO GHADGE 
Date: 2024.01.25 12:28:57 +05'30' 
(प्र. ब. घाडगे) 
. . 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा. उपमुख्यमंत्री नियोजन) यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र राज्य विधान परिषद /विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
विधान भवन, मुंबई. 

४. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

५. महाळेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र- १, मुंबई. 

६. विभागीय आयुक्‍त, अमरावती/कोकण/नाशिक 

७. जिल्हाधिकारी, अकोला/अहमदनगर/सिंधुदुर्ग/बुलडाणा/ वाशिम 

८. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

९. उपआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय (सर्व) 

१०. सहसंचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, प्रादेशिक कार्यालये (सर्व) 

११. उपसंचालक (प्रशासन), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

१२. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, 
अकोला/अहमदनगर/सिंधुदुर्ग/बुलडाणा/वाशिम. 

१३. उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, अकोला/अहमदनगर/सिंधुदुर्ग/बुलडाणा/वाशिम. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-१०२३/प्र.क्र.२९/का.१४२७ 


१४. अधिदान व लेखाधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

१५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, अकोला/अहमदनगर/सिंधुदुर्ग / 
बुलडाणा /वाशिम 

१७. संबंधित अधिकारी (अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांचे मार्फत) 

१८. प्रधान सचिव (नियोजन) यांचे वरिष्ठ स्विय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१९. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


